मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथील मुळ याचिका क्र. 
५५६७/२००१ व मुळ याचिका क्र. ४४३१/२०२१ 
स्फुर्ती शिक्षण प्रसारक मंडळ, मायणीचे अनंत 
इंग्लिश स्कुल मायणी विरुध्द महाराष्ट्र शासन 
यामध्ये मा. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार 
सदर संस्थेच्या शाळेस अनुदानासाठी पात्र घोषित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : न्यायाप्र -२०२२/प्र.क्र. ५२/एसएम-४, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २२ जून, २०२३ 


वाचा:- समक्रमांकाचा शासन निर्णय, दिनांक ०३ फेब्रुवारी, २०२३ 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


उपरोक्त झासन निर्णयाच्या, निर्णयाच्या भागातील परिच्छेद क्र. (2) मधील चौथ्या ओळीत सन 
२००८-०९ पासून १०० टक्के ऐवजी सन २००७-०८ पासून १०० टक्के असे वाचावे. 

तसेच, वित्त विभागाच्या आपुक कक्षाने “ झाळांच्या अनुदानाच्या AAT A वैयक्‍तीक प्रकरणी 
संचयान्यता निकषानुसार पदे अनुज्ञेय होत असल्याठुळे AM प्रदांना वेतन अनुदान AYR करण्यासाठी 
फ्दनिर्मितीचा प्रस्ताव उच्चस्तरीय Mad सयितीसमोर सादर करण्याची आव्यकता दिसुन येत 
नसल्याचे” अभिप्राय नमूद केले असल्याने परिच्छेद क्र. (२) खालील अट क्र. (१) वगळण्यात येत आहे. 

तसेच, यावर होणारा खर्च “मागणी क्र. ई-२, २२०२-सर्वसाधारण शिक्षण, ११० अशासकीय 
माध्यमिक शाळांना व कनिष्ठ महाविद्यालयांना सहाय्य-(००)(०१) सर्वसाधारण माध्यमिक शाळांना 
सहायक अनुदान (अनिवार्य), (२२०२-०४४२) ३६, सहायक अनुदाने (वेतन)” या लेखाशीर्षाखाली मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा.” 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१५८/आपुक, 
दि.०६.०४.२०२३ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असुन त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०६२२१३२४०५८८२१ असा आहे. 
हे शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRAMOD 


VITHOBA KADAM Sees 
(प्रमोद कदम) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय , मुंबई 
२) मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः न्यायाप्र -२०२२/प्र.क्र. ५२/एसएम-४ 


३) मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) अपर मुख्य सचिव ( वित्त विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
) प्रधान सचिव (व्यय) यांचे स्वीय सहाय्यक वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६) प्रधान सचिव ( शालेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
) आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) म.रा. पुणे, 

) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र , 9/2 मुंबई / नागपुर, 
१०) महालेखापाल (लेखापरीक्षा ) महाराष्ट्र , १/२ मुंबई/नागपुर, 
११) महालेखापाल (स्थायिक निकाल लेखा परीक्षा व लेखा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर, 
१२) स्थानिक निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१३) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर विभाग. 
१४) शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, सातारा. 
१५) अधिक्षक वेतन पथक (माध्यमिक) जिल्हा परिषद, सातारा. 
१६) निवड नस्ती, एसएम-४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


